उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नवी मुंबई या 
कार्यालयासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती, नवी 
मुंबई येथील त्यांचे मालकीच्या कार्यालय क्र. टी-१ 
ते टी-७ व टी-१५ ते टी-२० या भाडेतत्वावर 
घेतलेल्या जागेचे भाडे सुधारीत दराने अदा 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९१९/प्र.क्र.२१९/परि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ नोव्हेंबर २०१९ 


वाचा : - 
9 अपर परिवहन aged, परिवहन आयुक्त कार्यालय,मुंबई यांचे पत्र 
क्र.पकाभा(४३॥/०२०६/न.क्र.०२/का.१०(१॥/ जा.क्र.१२२३८, दि.११.०९.२०१९ 
२) उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नवी मुंबई यांचे पत्र जा. क्र. ५५१२/नवी मुंबई/ 
उपप्रापका/आस्था/२०१९, दि.३०.०९.२०१९ 
३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.-१, ठाणे यांचे पत्र जा. क्र. साबांविक्र 
१/रेशा/वाजवी भाडे/६०८३, दि.२७.०७.२०१८ 
प्रस्तावना :- 


उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नवी मुंबई हे कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई येथील 
विकास टप्पा -२ ,मार्केट मधील अतिरिक्‍त शॉप कम गोडाऊन संकुलातील कार्यालय क्र. टी-१ ते टी- 
७ व टी-१५ ते टी-२० येथे कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांच्यासोबत दि.२०.०६. २००६ रोजी केलेल्या 
करारानुसार रु.३०,५५६/- इतक्या मासिक भाडे रकमेवर कार्यरत आहे. कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे यांनी दि.२७.०७.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये सदर जागेचे भाडे प्रति 
चौ. फुट रु.४२/- इतके निश्चित केले आहे. त्यामुळे बाजार समितीच्या प्रशासक निर्णयानुसार 
दि.२७.११.२०१८ पासून सदर कार्यालयाकरीता प्रती चौरस फुट रु. ४२/-या वाजवी दराने भाडे 
आकारणी करणेबाबत निर्णय घेण्यात आला असून त्यानुसार दि.२७.११.२०१८ ते ३१.०३.२०१९ या 
कालावधीचे सुधारीत दराने भाडे अदा करण्याबाबत कृषी उत्पन्न बाजार समितीने विनंती केली आहे. 
त्यानुषंगाने उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नवी मुंबई या कार्यालयाच्या सदर जागेसाठी सुधारीत 
दराने भाडे अदा करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९१९/प्र.क्र.२१९/परि-४, दिनांक ०२ नोव्हेंबर २०१९ 


शासन निर्णय: - 

उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नवी मुंबई या कार्यालयासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती, 
मुंबई येथील टप्पा -२ ,मार्केट मधील अतिरिक्‍त शॉप कम गोडाऊन संकुलातील कार्यालय क्र. टी-१ 
ते टी-७ व टी-१५ ते टी-२० या भाडेतत्वावरील जागेकरीता दि.२७.११.२०१८ ते दि.३१.०३.२०१९ या 
कालावधीसाठी प्रतिमाह रु.२,६५,२३०/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष पासष्ट हजार दोनो तीस फक्‍त) 
+ जी.एस.टी. इतके भाडे अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तथापि, सदर कालावधीसाठी 
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीस भाड्यापोटी पूर्वीच्या दराने रु.३०,५५६/- प्रतिमाह भाडे यापूर्वीच 
अदा करण्यात आले असल्याने सदरहू भाडे रक्‍कम वगळून उर्वरीत भाडे रक्‍कम अदा करण्यात यावी. 
२. उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नवी मुंबई या कार्यालयाच्या भाडेपोटी येणारा खर्च " मागणी 
क्र. बी-३, २०४१ वाहनांवरील कर, (०२) प्रादेशिक कार्यालये, (०२) (०१) प्रादेशिक कार्यालये (दत्तमत) 
(अनिवार्य) (२०४१ ००३६) १४ भाडेपट्टी व कर" या लेखाशीर्षाखाळील सन २०१९-२०या आर्थिक 
वर्षाकरिता केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग पहिला, उप विभाग- 
एक, अनुक्रमांक १०, नियम क्र.११५ आणि महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम १९६५ मधील नियम 
१४७(क) खालील टीप-१ अन्वये प्रशासनिक विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमीत करण्यात 
येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९११०२१५२००४९२२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KADAM DATTATRAY : 
HANMANT 


(द. ह. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल ( लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई /नागपूर 


. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


२ 
३. परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन/निरीक्षण/लेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
४. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, ठाणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


ला, 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९१९/प्र.क्र.२१९/परि-४, दिनांक ०२ नोव्हेंबर २०१९ 


५. उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,नवी मुंबई 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 


७. कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. निवडनस्ती (परि-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


